पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा 
योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३ गारपीट 
या अतिरिक्‍त हवामान धोक्यासाठी राज्य 
हिस्साची रक्‍कम रू. १२,०४,९७,८८७/- इतका 
निधी विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.६०/१०-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/१०- अ, दि.१८ जून २०२१ 
२. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ 
३. कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणेपत्रजा .क्र.कृआ/मु.सां/पुहफपिवियो/अ.मा/ 
२८४०७/२०२३, दि.३०/०८/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान aes पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे 
आर्थिक स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित 
हवामान आधरित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे 
फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. 
पर्यायाने शहोतकऱ्यांना अपेक्षीत उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व 
बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित 
हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना राज्यात सन २०२१-२२, २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन 
वर्षामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष (अ व ब), प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रांबेरी व पपई 
(आंबिया बहार) या ९ फळपिकांसाठी ३० जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन राबविण्यात आली 
आहे. 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतंर्गत पुर्नरचित हवामान आधरित फळपिक विमा योजना 
आंबिया बहार सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. योजनेत सन २०२१-२२ आंबिया बहार गारपीट या हवामान धोक्यासाठी 
सहभागी विमा कंपन्यांना संदर्भ क्र. 3 अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार राज्य हिस्साची 
रू. १२,०४,९७,८८७/- इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचारधिन होती. 


शासन निर्णय :- 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३ अंतर्गत 
गारपीट या अतिरिक्त हवामान धोक्याकरिता संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये प्राप्त शिफारस विचारात घेता, 
राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानापोटी रु.१२,०४,९७,८८७/- इतकी रक्कम योजनेच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.६०/१०-ओ 


मार्गदर्शक सुचनांनुसार खालीलप्रमाणे विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीस 
उपलब्ध करून देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | विमा कंपनीचे नाव विमा कंपनीच्या मागणी पत्रकानुसार । वितरित करण्यात येणारी 
देय राज्य हिस्सा अनुदान रक्‍कम रु. | राज्य हिस्सा रक्‍कम 
१. | भारतीय कृषि विमा कंपनी ९,७३,३४,२२६.८४ ९,७३,३४,२२६ 
एच.डी.एफ. सी. अर्ग ७२,२५,१४०.९० ७२,२५,१४० 
रिलायन्स जनरल 9,48,32¢,420 9,48, 30,420 
एकूण १२,०४,९७,८८(9.७४ १२,०४,९७,८८६ 


सदरची रक्‍कम आंबिया बहार हंगाम २०२२-२३ अंतर्गत गारपीट या हवामान धोक्याकरिता 


वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 
२. प्रस्तुत बाबीवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ करीता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा 

(००) (०७) हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्य हिस्सा 

(२४०१ ९४०२) ३३-अर्थसहाय्य 
= प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


8. सदर निधी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना 
आणि शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केळेले शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार खर्च करण्यात यावा. 
प. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनो. संदर्भ क्र.३०/१४३१ दि.१८/०१/२०२४ 


व वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.२६/२०२४/व्यय१ दि.३०/०१/२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे . 

६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥४॥॥॥8७9॥॥.9०५.) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१७१२०१२८०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NEETA EKNATH SHINDE 


IN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘AGRICULTURE AND 
ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d53682¢53a425 


54d187a7c1, postalCode=400032, st: 


seriall ber=F325D659F47933958AA2D98F394DB95F94BE57548776492 
BA36E77EA1C4AA53B, NEETA EKNATH SHINDE 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
२. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.६०/१०-ओ 


४. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

७. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

११. सह सचिव (१०-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१२. कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१३. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्स्चेंज टॉवर्स, २० वा 
मजला,दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 

१४. विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी Sl जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., १ माळा, एचडीएफसी 
हाऊस, १६५-१६६/ बॅक बे, चर्चगेट, मुंबई 

१५. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि ,.वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे ५ ,वा मजला , 
चिंतामणी अव्हेन्यू, विरानी औद्योगिक वसाहत जवळ, गोरेगाव (इ), मुंबई - ४०००६३ 

१६.नस्ती (कार्यासन १०-ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


